ओडीसी मालवाहतूक परवाना 
कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा 
करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-१११९/प्र.क्र.२२८/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मे, २०२१. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय समक्रमांक दि.२३.०६.२०२०. 
२) शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०९०९/२४२९/सीआर ३६७/परि २, 
दि.१०.०२.२०१०. 
३) शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०९०९/२४२९/सीआर ३६७/परि २, 
दि.१९.११.२००९. 


शासन निर्णय :- 


शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, राज्यातील माल वाहतूकदारांना १८ 
मीटरपेक्षा अधिक लांबीच्या ट्रेलर किंवा अन्य वाहनांवरुन ओडीसी माल वाहतूक करण्यासाठी 
परवानगी घेताना वाहतूकदारांना अडचणी उत्पन्न होत आहेत. वाहतूकदारांना विहीत मुदतीत 
परवानगी मिळत नसल्यामुळे त्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याने माल वाहतूकीस 
विलंब होत आहे. या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करुन शासनाचे यापूर्वीचे निर्देश अधिक्रमीत 
करुन पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती विहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


कार्यपध्दती :- 


१) ज्या माल वाहतूकदारांना १८ मीटर पेक्षा अधिक लांबीच्या ट्रेलर किंवा अन्य वाहनांवरुन 
ओडिसी माल राज्यातील एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी किंवा महाराष्ट्र राज्यातून 
बाहेरील अन्य राज्यात न्यावयाचा असेल किंवा अन्य बाहेरील राज्यातून ओडिसी माल 
राज्यात आणावयाचा असेल किंवा अन्य राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जाताना महाराष्ट्र 
राज्यातून ओडिसी मालाची वाहतूक करणार असतील अशा माल वाहतूकदारांनी त्याबाबत 
स्व-प्रमाणित (Self-Certity) करुन विहित शुल्क भरण्याची कार्यवाही करावी. 

२) वाहतूकदारांनी विहित शुल्क भरल्यानंतर seal मालाची वाहतूक करण्याची त्यांना 
परवानगी राहील. 

३) CI-TAMGA (Self-Certification) सादर करुन विहित शुल्क भरल्यानंतर त्यापेक्षा 
जादा मोजमापाच्या मालाची वाहतूक केल्याचे निदर्शनास आल्यास, वाहतूकदार दंडात्मक 
कारवाईस पात्र राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-१११९/प्र.क्र.२२८/परि-२ 

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२५१५५५५७५२२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NITIN JYOTINATH 
GHIRATKAR 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) अपर मुख्य सचिव, सां.बां.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 
) 
) 


पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सह पोलीस आयुक्‍त, वाहतूक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०) नॅशनल हायवे SAR ऑफ इंडिया, मुंबई/नागपूर. 
११)सर्व पोलिस आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 
१२)सर्व जिल्हा पोलिस अधीक्षक 
१३)अध्यक्ष, परिवहन प्राधिकरण (सर्वी 
) 
) 
) 
) 


१४)सदस्य, परिवहन प्राधिकरण (सवी 

१५) सदस्य सचिव, परिवहन प्राधिकरण (सवी 

१६) प्रादेशिक/उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (स्वी 
१७)कार्यासन परि-३/परि-४. 

१८) निवडनस्ती (परि-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


